राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र. रापोसे-१७१७/प्र.क्र.१६८/पोल-१(अ) 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ३२ 
दिनांक :- २० जुले, २०१७. 


वाचा :- शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक:एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.११४/कार्या.-१२, 


दिनांक १९ जुले, २०१७. 


शासन आदेठा :- 
महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ न मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त (Para) या संवर्गातील 
खालील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत 


आहे :- 
अ. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
क्र 
षि श्री. राजीव धुराजी नवले । परिविक्षाधीन पोळीस उप उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अधीक्षक, जि. गोंदिया aria उपविभाग, जि.गोंदिया 
2 | att. विलास विठ्ठलराव परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
यामावार जि. पुणे (ग्रामीण) गडचांदूर उपविभाग, जि.चंद्रपूर 
3 श्री. किरणकुमार चंद्रकांत | परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
सुर्यवंशी जि. अमरावती (ग्रामीण) एटापल्ली उपविभाग, जि.गडचिरोली 
४ | श्री. बसवराज हनुमंत परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, घोट 
शिवपुजे जि. कोल्हापूर (पेंढरी) उपविभाग, जि. गडचिरोली 
५ | st. अर्जुन नरसिह भोसले | परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, गेवराई 
जि. नाशिक (ग्रामीण) उपविभाग, जि. बीड. 
६ | श्री. areata भगवानराव | परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक, | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
भोसले जि. सातारा हिंदरी उपविभाग, जि.गडचिरोली 
७ श्री. श्रीकांत औदुंबर परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
डिसले जि. परभणी साकोली उपविभाग, जि. भंडारा 
८ । श्री. तानाजी दिलीप बरडे | परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जि. अहमदनगर भामरागड उपविभाग, जि. गडचिरोली 
९ | श्री. रंजित जगन्नाथ परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, धानोरा 
पाटील जि. गडचिरोली उपविभाग, जि. गडचिरोली 
| ० | श्री. सुनिल पुंडलिक परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जायभाये जि. रायगड अंजनगाव उपविभाग, जि.अमरावती 
(ग्रामिण) 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.१६८/पोळल-१(अ) 


la १ | श्री. ]ौलेड बाबुराव काळे । परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जि. पालघर कुरखेडा उपविभाग, जि.गडचिरोली 
१२ श्री. संतोष बापुराव परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
गायकवाड जि. जळगांव जिमलगट्टा उपविभाग, जि.गडचिरोली 
१३ | श्री. प्रदीप भिवसेन मैराळे | परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, आवी 
जि. औरंगाबाद (ग्रामीण) उपविभाग, जि. वर्धा 
१४ | श्री. विक्रम रमाकांत कदम | परिविक्षाधीन पोळीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
जि. नागपूर (ग्रामीण) काटोल उपविभाग, जि. नागपूर 
(ग्रामीण) 
१५ | श्री. समिरसिंग परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय) व 
द्वारकोजीराव साळवे जि. सोलापूर (ग्रामीण) अभियान अहेरी, जि. गडचिरोली 
१६ | श्रीमती प्रिया नानासाहेब | परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, तिरोडा 
पाटील जि. अकोला उपविभाग, जि. गोंदिया 
१७ | at. सोहेल नुरमहंमद शोख | परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक, | उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
जि. जालना बाळापूर उपविभाग, जि.अकोला 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्याबाबतीत, मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे आदेशा असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ 
पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक 
यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी 
रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१७०७२०१५४४३२२४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


st=Maharashtra, 


e Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
e ou=Home Department, postalCode=400032, 


2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f47 


= 4e7b98a708cc03eb46cd241a604d42bb, 
a | W a cn=Kailas A. Gaikwad 
Date: 2017.07.20 17:11:38 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१७/प्र.क्र.१६८/पोल-१(अ) 


प्रत :- 
q 


) महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामिण) महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


A 


3 


9८ 


o~ 


4 


an 


प्रधान सचिव (विशेष) urd स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व पोळीस आयुक्त. 

सर्व पोलीस अधिक्षक. 

सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 

१० लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
११) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 


N S&S 


vo 


१३) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
१४ निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


